भूसंपादन आस्थापना - पुणे विभाग 

विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या अस्थायी 
पथकांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक 
३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७/()/अ-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १० एप्रिल, २०२३. 


वाचा:- १) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७/()/अ-३,दि. ११.१०.२०२२ 
२) शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०८.०२.२०२३ 
३) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग यांचे क्र. विआपुणे/निवाडा/आस्था/मु.वाढ/१६/२०२३, 
दि.१६.०२.२०२३ व क्र.भूसं/आरआर-१/कावि/८९/२०२३,दि. २४.०३.२०२३ ची पत्रे. 


शासन निर्णय;- 

विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या भूसंपादन आस्थापनेवरील १६६ अस्थायी पदांना शासनाच्या 
दि.११.१०.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळी 
होती. आता सोबतच्या तक्त्यातील सदर १६६ अस्थायी पदांना खालील अटी/हशा्तींवर 
दि. ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजुरी देत आहे- 

१) उक्त पदे ६ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त नाहीत वा व्यपगत झालेली नाहीत. 

2) अस्थायी पदांच्या आढाव्यामध्ये सदर पदांचा समावेश आहे. 


२. ही सर्व पदे संबंधित विभागाच्या स्थायी संवर्गातील तात्पुरती भर म्हणून समजण्यात यावीत. 


३. सदर पदांवरील पदधारक वेळोवेळी निर्गमित झालेल्या शासनाच्या आदेशांप्रमाणे महागाई भत्ता 
व इतर पूरक भत्ते मिळण्यास पात्र राहतील. 


४. या पथकांवर / पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.सी-१,२०२९-जमीन महसूल, ००१-संचालन व 
प्रशासन (०२) भूमी संपादन आस्थापना (योजनांतर्गत) (०२) (०३) आयुक्त, पुणे-०१ वेतन (२०२९ ०२१५) 
आणि (०१) भूमी संपादन आस्थापना (योजनेतर) (०१) (०३) आयुक्त, पुणे-०१ वेतन (२०२९ ००८२) 
आणि (०१) भूमी संपादन आस्थापना (योजनेतर) (०१) (०७) संचाळक, नगररचना, पुणे -०१ वेतन 
(२०२९०१५३) यांपैकी योग्य त्या लेखाज्ीर्षाखाली दाखवून तो खर्च २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व प्रत्यक्ष खर्च वर्षाअखेरीस संबंधित संपादक विभागाकडे 
(महसूल व वन विभागाखेरीज) वर्ग करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७/()/अ-३ 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
०८.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना देण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०४१०२००३४२३९१९ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KEDARPRATAP JAYSING PATIL 


KEDARPRATAP 1100101 000 > 
JAYSING PATIL र याता 
(केदारप्रताप पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 

प्रति, 

१) प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र (१/२), लेखा परीक्षा/अनुज्ञेयता, मुंबई 

२) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे (५ प्रती) 

३) जिल्हाधिकारी, पुणे / कोल्हापूर / सोलापूर / सातारा / सांगली 

४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे / कोल्हापूर / सोलापूर / सातारा / सांगली 

५) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे 

६) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

७) संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८) उपसंचालक, लष्करी जमीन, आर्मी कॅन्टोनमेंट हेडक्वार्टर्स, सदर्न कमांड, पुणे 
९) वित्त विभाग (व्यय-९ / अर्थसंकल्प-६) 
१०) नियोजन विभाग 
११) नगर विकास विभाग (नवि- 
१२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग (उद्योग-१४) 
१३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१४) जलसंपदा विभाग 
१५) अ-१, अ-२, अ-४, ब-१, ई-१, ई-३ कार्यासने, महसूल व वन विभाग 
१६) निवड नस्ती (अ- 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७/()/अ-३ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७/()/अ-३, दिनांक १०.०४.२०२३ - 
सोबतचा तक्ता. 
कार्यालयाचे नाव पदांची संख्या 

विशेष भूमी संपादन विशेष भूमी संपादन अधिकारी 

अधिकारी क्र.३, अव्वल कारकून 

पुणे मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
शिपाई 
एकूण 

विशेष भूमी संपादन विशेष भूमी संपादन अधिकारी 

अधिकारी क्र.४, अव्वल कारकून 

पुणे मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
शिपाई 


एकूण 
विशेष भूमी संपादन विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अधिकारी क्र.६, अव्वल कारकून 
पुणे मंडळ अधिकारी 


लिपिक-नि-टंकलेखक 
शिपाई 
एकूण 
विशेष भूमी संपादन विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अधिकारी क्र.११, अव्वल कारकून 
पुणे मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
शिपाई 
एकूण 
विशेष भूमी संपादन विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अधिकारी क्र.१३, अव्वल कारकून 
पुणे मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
तलाठी 
शिपाई 
एकूण 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


विशेष भूमी संपादन 
अधिकारी क्र.१४, 
पुणे 


विशेष भूमी संपादन 
अधिकारी क्र.१५, 
पुणे 


विशेष भूमी संपादन 
अधिकारी क्र.१६, 
पुणे 


विशेष भूमी संपादन 
अधिकारी क्र.१९, 
पुणे 


जिल्हा भूसंपादन 
समन्वय अधिकारी, पुणे 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.२, 
सातारा 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७/()/अ-३ 


कनिष्ठ लिपिक 
एकूण 


रचना सहायक 
वरिष्ठ लिपिक 

कनिष्ठ लिपिक 

आदेशिका वाहक 

शिपाई 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
वरिष्ठ लिपिक 

कनिष्ठ लिपिक 

रचना सहायक 
अनुरेखक(ट्रेसर) 

आदेशिका वाहक 

शिपाई 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
तलाठी 

शिपाई 

एकूण 

नायब तहसीलदार 

लिपिक 

टंकलेखक 

शिपाई 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
चपराजझी 

एकूण 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


विशेष भूसंपादन 


अधिकारी क्र.४, 
सातारा 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.९, 
सातारा 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.१६, 
सातारा 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.१, 
सांगली 
विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.३, 
सांगली 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.६, 
सांगली 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७/()/अ-३ 


अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
चपराशी 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
चपराशी 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
चपराशी 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
मंडळ अधिकारी 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
चपराशी 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
चपराशी 

एकूण 


१ 
१ 
१ 
१ 
2 
द 
१ 
१ 
१ 
१ 
2 
द 
१ 
१ 
१ 
१ 
2 
द 
१ 
२ 
१ 
१ 
१ 
१ 
2 
द 
१ 
१ 
१ 
१ 
2 
द 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७/()/अ-३ 


विशेष भूसंपादन 


अधिकारी क्र.७, 
सांगली 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.१, 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.३, 
सोलापूर 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.७, 


अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
चपराशी 

एकूण 


अव्वल कारकून 

लिपिक 

शिपाई 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
(उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) 

मंडळ अधिकारी 

लिपिक-नि-टंकलेखक 

चपराशी 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
(उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
चपराशी 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
(उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) 
अव्वल कारकून 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
चपराशी 

एकूण 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७/()/अ-३ 


अधिकारी क्र.६, 
कोल्हापूर 


विशेष भूसंपादन 


अधिकारी क्र.११, 


कोल्हापूर 


एकूण पदे- १६६ 


विशेष भूसंपादन 


विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) 


अव्वल कारकून 
मंडळ अधिकारी 


लिपिक-नि-टंकलेखक 
चपराशी 
एकूण 


विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
(उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) 


रचना सहायक 
अव्वल कारकून 
कनिष्ठ आरेखक 


लिपिक-नि-टंकलेखक 
आदेशिका वाहक 
भूमापन खलाशी 
चपराशी 


एकूण 


Digitally signed by KEDARPRATAP JAYSING 


KE DA R 2 RATA P DN: CN = KEDARPRATAP JAYSING PATIL, C 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


JAYSI NG PATI L MAHARASHTRA, OU = REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT 


ate: 2023.04.11 16:59:42 +05'30 


(केदारप्रताप पाटील) 
कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


